विदर्भ व मराठवाडा विभागात दुध 
उत्पादन वाढीसाठी राबवावयाच्या 
विशेष प्रकल्प उभारणीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एमएलके- २०१७/ प्र.क्र. ११३/ पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा : १) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : 
एमएलके-२०१६/प्र.क्र.२७/पदुम-८, दि.२१.०१.२०१७. 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एमएलके-२०१७/प्र.क्र.११३/पदुम-४, दि.०४.०९.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


विदर्भ व मराठवाडा विभागात दुध उत्पादन वाढीसाठी राबवावयाच्या विशेष प्रकल्प उभारणीबाबत 
निर्गमित करण्यात आलेल्या वाचा-१ येथील दि.२१.०१.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये, तत्कालीन प्रधान सचिव 
(कृषि) यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प व्यवस्थापन समिती गठीत करण्यात आळेली आहे. तसेच, वाचा-२ येथील 
दि.०४.०९.२०१७ च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये, उपरोक्त प्रमाणे गठीत प्रकल्प व्यवस्थापन समितीमधील 
अनुक्रमांक ८ व ९ येथील सदस्यांच्या नावात व पदनामात बदल करण्यात आलेला आहे. 


सदरची प्रकल्प व्यवस्थापन समिती प्रधान सचिव (पदुम) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्याच्या 


अनुषंगाने दि.०४.०९.२०१७ रोजीचे शासन शुध्दीपत्रक अधिक्रमित करुन, खालीलप्रमाणे शासन शुध्दीपत्रक 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


विदर्भ व मराठवाडा विभागात दुध उत्पादन वाढीसाठी राबवावयाच्या विशेष प्रकल्प उभारणीबाबत 
दि.२१.०१.२०१७ च्या शासन निर्णयामधील पृ. २ वरील अ.क्र. ३ येथील प्रकल्प व्यवस्थापन समिती 
खालीलप्रमाणे वाचावी. 


१. प्रधान सचिव (पदुम) अध्यक्ष 
२. सचिव (कृषि) सदस्य 
३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
४. आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
५. श्री.संग्राम चौधरी, कार्यकारी संचालक, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, आणंद सदस्य 
६. श्री. अनिल हातेकर, क्षेत्रिय प्रमुख (पश्चिम विभाग), राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, गोरेगाव,मुंबई सदस्य 
७. श्री.संजीव खन्ना, एम डी, मदर डेअरी फ्रुट एन्ड व्हेजिटेबल्स लि., नोएडा सदस्य 
८. श्री.श्रीराम सिंग, कार्यकारी संचालक, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, डेअरी सर्विसेस, नवी दिल्ली सदस्य 
९. प्रकल्प संचालक, विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प द्वारा, मदर डेअरी, नागपूर. सदस्य सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमएलके- २०१७/ प्र.क्र. ११३/ पदुम-४ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८११२६१२४८५२०९०१ असा आहे. सदर शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shri Ravindra Gurav 
DN: c=IN, ०७ 


Shri Ravindra ५०५ Deparment 
Gurav 


id Adf Department, 
\de=400032, st=Maharashtra, 
25. =0030b22364370f4d96ab25 1b7263 
219586c0069b661c3f9cd6fd67e55000ce92, 


(रविंद्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 


-O 


) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


Av AD 


०८ 


ल्क 


सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई. 

आयुक्‍त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

qo) विभागीय आयुक्त, नागपुर, अमरावती व औरंगाबाद 

११) जिल्हाधिकारी, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपुर, लातूर, नांदेड, 
जालना व उस्मानाबाद 

१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, 
चंद्रपुर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 

93) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र VATA विकास मंडळ, अकोला. 

१४) उपसचिव, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) उपसचिव, दुग्धव्यवसाय विकास, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६) विभागीय प्रमुख (पश्चिम विभाग), राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, गोरेगाव (पू) मुंबई 

१७) प्रकल्प संचालक, विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प द्वारा, मदर डेअरी, सिव्हील लाईन्स, नागपूर. 

) 

) 

) 

) 


(२ SG 0 


vo 


१८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध संघ (महानंद), पश्चिम द्रुतगर्ती महामार्ग, महागोरेगाव (पू) मुंबई 

१९) प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद व लातुर विभाग. 

२०) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद व लातुर विभाग 

२१) जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपुर, लातूर, 
नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 

२२) जिल्हा WRG अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, 
चंद्रपुर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 

२३) जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपुर, 
लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 

२४) निवड नस्ती कार्यासन पदुम ४, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


